मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बॅक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ३७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ संप्टेंबर, २०२२. 


२ 


— 


anv 
— 


& 


५) शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, दिनांक 
२० ऑक्टोबर, 2022. 
६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/५६/२०२३, दिनांक ०४ जानेवारी, 2023. 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/३४८ /२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३. 


S 


शासन निर्णय :- 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अंतर्गत 
सांगली जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र. ३७/बांधकाम-४ 


pa कामाची नियमीत 
लांबी अंदाजित 
क्य तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी किंमत ५ वर्ष देखभाल 
2 (कि.मी) ae दुरूस्ती किंमत 
(रू. लक्ष 
(रू. 
षि करगणी-ऱेटफळे - Fray tae aoe one: 
आटपाडी ADB-SAN- Ted ; न ; 
पि (II)- ०१ खानजोडवाडी- बोंबेवाडी- त. sea ल 
पिंपरी खुर्द रस्ता न न ह 
ढु जत ADB-SAN- TR 09 खलाटी - मिरवाड- Gace मागात कला 
(II)- ०२ कुडणूर रस्ता : ; हय 
? कोसारी-बागळलवाडी- त. ae वाया 
ere सिंगणहळ्ळी रस्ता a a न 
4 जत fie : - उटगी -बेळोंडगी रस्ता ८.७४५ ६१६.४६ ४०.३५ 
-O 
& TR 09 वाषाण- बेळूंखी रस्ता ५.४४० ४४६.५३ २९.४३ 
७ लाया पाडळी ते आसद रस्ता ३.६०० २८४.१९ १८.५९ 
८ चिचणीवांगी ते मेरवेवस्ती रस्ता ३.१०० २६२.७८ १५.२४ 
ADB-SAN- NH-98§ घोगांव ते दुधोडी 
8 aes 3.200 283.002 १५.५२ 
पहार (॥- ०४ रस्ता 
शि % नागठाणे नदीकाठ ते दर re cane 
खोलेवाडी रस्ता , र न 
ढालगांव (देसाईवस्ती) भाग ते 
७) चुडेखिंडी ते (NH-968E) ६.८०० ५६५.९५ ३६.७७ 
जांभुळवाडी ता. हद्द रस्ता 
कवठे ADB-SAN- | रांजणी ते सुभेदारवस्ती मार्ग 
१२ वळली Sa ६.४२० ५३४.८८ ३७.०३ 
महांकाळ (II)- ०५ (इजिमा १६३) रस्ता 
१३ कोगनोळी ते पांडेगांव रस्ता ३.५०० २५३.८३ १७.५० 
करोली टी ते बेळंखीखिड 
१४ os 4.280 899.219 २८.२४ 
( रस्ता 
भूड जाधववाडी ते खानापूर 
१५ या ९.७३० ७७७.४५ ४९.०१ 
eer ADB-SAN- ea 
af (II)- ०६ (13-०६) चिंचणी (A) ard cai कव रे saa 
खंबाळे (भा) रस्ता न a न 
4G बिसुर ते माळीवस्ती हता जता sage 
निरज ADB-SAN- (ता. हद्द) रस्ता न ळी ; 
मिरज नंगसुळी 
a (II)- ०७ बेडग ते रोड तर्या ली — 
पाटीलवस्ती (राज्य हद्द) रस्ता oe ३ ली 
सुरुल ते भटवाडी 
१९ शिराळा (खबालेवस्ती, गायकवाडवस्ती) ५.९०० ५३०.७९ ३३.७२ 
ADB-SAN = 
A Ai व - ता. हद्द आष्टा मिरंगुट रोड ce shee es 
— i. (VR-¥19) 
वाळवा विकरा 
क्त ते ता. हद्द क seis aha 
अंकलखोप भाग वाळवा ते न न , 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र. ३७/बांधकाम-४ 


pa कामाची नियमीत 
लांबी अंदाजित 
en तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी किंमत om Seater 
: (कि.मी) en दुरूस्ती किंमत 
(रू. ee 
(रू. 
तुजारपूर फाटा NH १६६ 
(009१-४५) रस्ता 
sa तासगांव ते तालुका हद्द वाहा करा त 
(बिसुर मिरज) रस्ता , eh ; 
प्रजिमा ९८ (जरंडी फाट) ते 
या ADB-SAN- तालुका हद्द ara 
२३ | तासगांव ती तालुका हद्द ; 4.480 ४३९.७६ २८.६८ 
( खानापूर) रस्ता 
हर टी ०१ (चिंचणी) ते पुनदी ते es genue shes 
मोरेमळा (विसापूर) रस्ता = a , 
एकूण २४ कामे १४२.५४५ | १२५५८.४६ ७८१.०३ 

१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
Malay कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र. ३७/बांधकाम-४ 


iii) 


vi) 


तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा stan 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद HS बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाह्य सहाय्यित प्रकल्प (02) (०१) 


आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहय हिस्सा ७० 
%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८”तसेच “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग 


व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२)बाह्य 
सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३० %) (कार्यक्रम” ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५३०४ या 
लळेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र. ३७/बांधकाम-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५५४५९२२० असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 19:21:43 +05'30' 
(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) FAM. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, सांगली. 
५ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, पुणे 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा सांगली. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सांगली. 


) 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली . 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 
) 
) 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


